भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ 
भूभौतिकतज्ञ” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१९ ते दि.०१ जाने, २०२१) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२२७/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २१ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : 

शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक १३ जुले, २०२१ 

शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक २१ जून, २०२१ 

शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२८१२/प्र.क्र.१६२/ 
पापु-१५, दिनांक ०१ मार्च, २०१६. 

शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२२७/ 
पापु-१५(१), दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२१. 

शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२२७/ 
पापु-१५(२), दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


Ee) 
— 


AD 
— 


AN 
~S 


<6 


o~ 
— 
~~ 


शासन परिपत्रक : 

सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रक व 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन अधिसूचना यानुसार सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ” या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१२ ते 
दिनांक ०१/०१/२०१५ पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे तसेच दिनांक ०१/०१/२०१६ ते दिनांक ०१/०१/२०१८ पर्यंतची तात्पुरती 
अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्वये व संदर्भाधीन क्रमांक २ 
येथील शासन अधिसुचनामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार वरिष्ठ भूभैतिकतज्ञ पदाच्या सन २०१८, २०१९ व 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२२७/पापु-१५ 


सन २०२० च्या निवडसूचीत समाविष्ठ झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अंतर्भूत करून भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेमधील वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९, दिनांक 
०१/०१/२०२० व दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र 
०५ अन्वये प्रसिद्ध करुन त्यासंदर्भात आक्षेप विचारात घेऊन तात्पुरत्या स्वरुपात अंतिम करण्यात येत 
आहे. 


सदर ज्येष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित विशोष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ मधील निकालाच्या अधीन राहतील. 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना 
कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक हे यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या 
विभागात कार्यरत असलेल्या, यंत्रणेच्या अधिनस्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या, सेवेतून सेवानिवृत्त 
झालेल्या तसेच यंत्रणेच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अथवा अन्य मार्गाने संवर्ग 
बदललेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०१२११०१८५८९८२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त ति 


Pawar 

a al e S h DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd 
| V if U | d20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb 
5ad352, 
seriaINumber=1325a2533f628572438b 


5fb711c805de49788678b9701 5bbOcac 


Pp a W a [ 990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
Pawar 


Date: 2022.01.21 17:19:02 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

२. उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य भूभौतिकतज्ञ, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 

४. वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) (संचालनालयामार्फत) 
५. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-०२१८/प्र.क्र.२२७/पापु-१५, दि. 29 जानेवारी, 2022 सोबतचे परिशिष्ट-अ 
परिशिष्ट-अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ भूभैतिकतज्ञ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी, २०१६, दि.०१ जानेवारी, २०१७, व 
दि.०१ जानेवारी, २०१८ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची. 
वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ (अ) संवर्गाची वेतनश्रेणी 5 29 (५७,१००-१,८०,८००) 


वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. | नियम शासकोय वरिष्ठ जन्म दिनांक | प्रवर्ग | नियम ३(२)(ओ) वरिष्ठ सेवानिवृत्तीचा क्षणिक अर्हता दि 
क्र. | ३(२(बो कर्मचाऱ्याचे नाव भूभौतिक नुसार वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ दिनांक 
नुसार तज्ञ पदावर भूभौतिकतज्ञ | पदावर ज्येष्ठता 
२०१९ नियुक्तीचा पदावर रुजू दिनांक / 
मधील मार्ग दिनांक ज्येष्ठतेचा 
ज्येष्ठता मानीव दिनांक 
क्रमांक 
| 9 | 2 3 | 8 4 | 8 | ८ ९ 1१ | ११ | 
ण [a श्री.एन.व्ही.शर्मा पदोन्नती ०५ जुले, १९६७ | Ada | ०९ डिसें, २००४ | ०९ डिसे, २००४ | ३१ जुले, २०२५ | एम.एस.सी. ha 
जिओफिजिक्स 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२२७/पापु-१५ 


वरिष्ठ भूभौरि संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ. नियम शासकीय वरिष्ठ जन्म दिनांक प्रवर्ग । नियम ३(२)(अ) वरिष्ठ सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्र. | ३(२(बो कर्मचाऱ्याचे नाव भूभौतिक नुसार वरिष्ठ । भूभौतिकतज्ञ दिनांक 
नुसार तज्ञ पदावर भूभौतिकतज्ञ । पदावर ज्येष्ठता 
२०२० नियुक्तीचा पदावर रुजू दिनांक / 
मधील मार्ग दिनांक ज्येष्ठतेचा 
ज्येष्ठता मानीव दिनांक 
क्रमांक 
Fal] २ ३ | ४ | 4 ६ | ७ | ८ ९ 1१ |. ११ | 
a aa श्री.एन.व्ही.शर्मा पदोन्नती ०५ जुले, १९६७ | सर्वसा | ०९ डिसें, २००४ | ०९ डिसे, २००४ | ३१ जुले, २०२५ | एम.एस.सी. शिगा 
जिओफिजिक्स 
वरिष्ठ भूभौर संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची 
अ. नियम शासकीय वरिष्ठ जन्म दिनांक wat | नियम ३(२)(अ) वरिष्ठ सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्र. | ३(२(बो कर्मचाऱ्याचे नाव भूभौतिक नुसार वरिष्ठ | भूभौतिकतज्ञ दिनांक 
नुसार तज्ञ पदावर भूभौतिकतज्ञ | पदावर ज्येष्ठता 
२०२१ नियुक्तीचा पदावर रुजू दिनांक / 
मधील मार्ग दिनांक ज्येष्ठतेचा 
ज्येष्ठता मानीव दिनांक 
क्रमांक 
Fal] २ ३ | ४ | 4 ६ | ७ | ८ ९ 1१ | ११ | 
णो | श्री.एन.व्ही.शर्मा पदोन्नती ०५ जुले, १९६७ | सर्वसा | ०९ डिसें, २००४ | ०९ डिसे, २००४ | ३१ जुले, २०२५ | एम.एस.सी. शिगा 
जिओफिजिक्स 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


